अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या 
नवीन रेल्वे मार्गाकरीता रु.६३.०० 
कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : पुरमा-०५१९/प्र.क्र.८४/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२० 


वाचा : गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरमा-०५१९/प्र.क्र.८४/परिवहन-५, दिनांक २० जानेवारी,२०२०. 


शुध्दिपत्र : 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरमा-०५१९/प्र.क्र.८४/परिवहन-५, दिनांक २० जानेवारी,२०२० 
यामधील परिच्छेद क्र.२ Helles पहिल्या ओळीत “कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा ” ऐवजी “अवर सचिव, रोख 
शाखा ” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००१२४१३३५१२२२२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Jaysen Jayprakash Ingol 
l n ra: प 


Jaysen 


Sh 
bdb6b1a84cb00c640524cb8ed 1 b6a 


18a394fb20420edf51; 
Jayprakash Ingole ८५५ 


2020.01.24 13:15:03 +05'30' 


ceea57aB22c9d8 
ash Ingole 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


-O 
— 


महालेखापाल, १ व 2 (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 

महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेडा 

Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

११) निवड नस्ती परिवहन -५ 


२ 
3 


~ 


स“ 


व 2७ 


पु 


1:38) 


Ss 


<2 


Go 


aS 


प्रत - माहिती करिता 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
2) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


